पालघर जिल्ह्यामध्ये शाळेय शिक्षण 
विभागांतर्गत अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह 
निधी पथक (माध्यमिक व प्राथमिक) कार्यालय 
कार्यान्वित करण्यासाठी समकक्ष वेतनश्रेणीतील 
अधिकाऱ्यांचे पद स्थानांतरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः ईएसटी- ३९२०/प्र.क्र.९९/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०४ नोव्हेंबर, २०२० 


वाचा:- शा.शि.व क्री.वि., शासन निर्णय.क्र.पदांआ-४२१४/प्र.क्र.१०३(भाग-१)/१४/प्रशा-५, 
दिनांक ८ सप्टेंबर, २०२० 


शासन आदेठा- 


ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन होऊन पालघर जिल्ह्याची निर्मिती झाल्यानंतर पालघर 
जिल्ह्याकरिता विविध कार्यालय कार्यान्वित करण्याकरिता दिनांक ३ सप्टेंबर, २०१४ च्या 


शासन निर्णयान्वये वर्ग-१ व वर्ग-२ ची ६ पदे निर्माण करण्यात आली. तथापि, वित्त विभागाने 
नवीन पदनिर्मितीस मान्यता न दिल्याने, पालघर जिल्ह्यामध्ये शाळेय शिक्षण विभागांतर्गत 
अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक कार्यालय सुरू करण्यात आलेले नाही. 


तथापि, पालघर जिल्ह्यात वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक कार्यालय सुरू करणे 


आवश्यक असल्याने, उपलब्ध मंजूर पदसंख्येमधून सदर कार्यालये सुरू करण्याचा निर्णय 
घेण्यात आला आहे. 


२. अलपसंख्यांक व प्रौढ शिक्षण संचालनालयाच्या योजना जवळपास संपुष्टात आल्या 


असल्यामुळे तेथे अधिक पदांची आवश्‍यकता नाही. सबब, अल्पसंख्यांक व प्रौढ शिक्षण 
संचालनालयातील समकक्ष वेतनश्रेणीतील काही पदे वर्ग करून अधीक्षक, वेतन व भविष्य 


निर्वाह निधी पथक कार्यालय सुरू करण्यात आले आहे. अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह 


निधी पथक प्राथमिक व माध्यमिक अशी दोन कार्यालये वेगवेगळी न करता जिल्ह्यातील 
शाळांची संख्या विचारात घेऊन एकच अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक 


(प्राथमिक व माध्यमिक) निर्माण करण्यात आले आहे. 


३. सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन 
आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील 


HSA ४(४)(दोन) व कलम ४(५) मधील तरतुदीनूसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 
प्राधिकाऱ्याच्या लगतनंतरच्या वरिष्ठ प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व मान्यतेने खाळीळ तक्त्यात नमूद 


शासन आदेशा क्रमांकः ईएसटी- ३९२०/प्र.क्र.९९/प्रशा-२ 


अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय कारणास्तव बदली करण्यात येत असून त्यांच्या नावासमोर स्तंभ 
क्रमांक-४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. । अधिकाऱ्याचे | पदनाम व सध्याचे | बदलीनंतरची पदस्थापना अभिप्राय 
क्र. | नावव कार्यालय 
पदनाम 
(१) (२) (३) (४) (५) 
| श्री. नरेश& अधीक्षक (प्राथमिक), |नवनिर्मित पालघर जिल्ह्यात ।प्रशासकीय कारणास्तव 
वासुदेव वेतन व भविष्य निर्माण करण्यात आलेल्या 
पाटील निर्वाह निधी पथक, अधीक्षक (माध्यमिक व 
रत्नागिरी प्राथमिक), वेतन व भविष्य 
निर्वाह निधी पथक, पालघर 
या पदावर 
२. | at. नितीन अधीक्षक, कार्यक्रम अधिकारी, समग्र ।अल्पसंख्यांक व प्रौढ शिक्षण 
मोतीलाल अल्पसंख्यांक व प्रौढ शिक्षा अभियान, जि. पुणे संचालनालय, पुणे येथील अधीक्षक 
अलकुंटे शिक्षण (प्रतिनियुक्तीने) पद नवनिर्मित पालघर जिल्ह्यासाठी 
संचालनालय, पुणे स्थानांतरीत करण्यात आल्यामुळे 
प्रतिनियुक्तीने प्रथमत: एक वर्ष 
कालावधीकरीता 


४. आयुक्त (शिक्षण) पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे सदर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या 
पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करण्याबाबत संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना तातडीने 
कळवावे व बदली झालेले अधिकारी विहित कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी 
रुजू होतील, याची खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


दघ. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/.॥8॥व/99॥॥9.90५९.॥) या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०११०४१६२५२१७०२१ 


असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DEEPAK VIJAY 
SHELAR 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्‍त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालय (मध्यवर्ती इमारत) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद पुणे / पालघर 
३. सर्व शिक्षण संचालक 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन आदेशा क्रमांकः STAAL ३९२०/प्र.क्र.९९/प्रशा-२ 


४. विभागीय शिक्षण उपसंचालक पुणे 

५. संबंधित शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक, प्राथमिक, निरंतर शिक्षण) 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी पुणे / पालघर 

७. संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 
८. प्रकल्प संचालक, समग्र शिक्षा अभियान. 


प्रत माहितीसाठी, 

१. मा.मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे स्वीय सहायक. 

२. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
३. कक्ष अधिकारी, शा. शि. व क्री. विभाग (प्रशा.५)/ निवड नस्ती (प्रशा-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


